औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण या 
योजनेतंर्गत मंजूर निधीमधून अन्न व औषध प्रशासन 
प्रयोगशाळा मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर करिता 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०१९/प्र.क्र.१०/औषधे-२ 
गो. ते.रुग्णालय, आवार इमारत, ९ वा मजला, 
लो. टिळक मार्ग, HATHA, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचावे :- 


आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई यांचे पत्र क्र.भांडार/उप.खरेदी/मुनाऔ/२४-१९/५, 


दिनांक १०.०१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी उक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथे नमूद दिनांक १०.०१.२०१९ च्या 


पत्रान्वये सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण या योजनेतंर्गत मागणी 


क्र.एस-४ राज्य हिस्सा (४२१० २६४३) (५२) या लेखाशिर्षा अंतर्गत मंजूर निधीमधून (रु.५.५९ कोटी) अन्न व 


औषध प्रशासन प्रयोगशाळा मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर करीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत शासनास विनंती केली आहे. त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण या योजनेतंर्गत मंजूर निधीमधून अन्न व औषध प्रशासन 


प्रयोगशाळा मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर करीता खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री प्रचलित 


धोरणानुसार व नियमानुसार खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : बजेट-२०१९/प्र.क्र.१०/औषधे-२ 


अ.क्र उपकरणाचे नाव उपकरणांची संख्या उपकरणांची | प्रति नग अंदाजे 
औरंगाबाद | मुंबई | नागपुर | एकुण संख्या | उपकरणाची | ead 
अंदाजे । (ear 
किंमत 
(रु.लाखात) 
१. Laminar air Flow (Vertical) १ Pate al Es १ ५.०० ५.०० 
2. Autoclave (Vertical) 2 [_0_| | ब. | २ ४.०० ८.०० 
Be BOD Incubator 3 ort | | 3 ४.०० १२.०० 
४. Incubator 3 हिं esol 3 3.00 ९.०० 
च. Hot Air Oven 2 er १ ३ २.०० ६.०० 
६. Laminar air Flow षु | दु ५.०० २५.०० 
Bench(Horizontal) 
Boiling Water Bath १ i eae il Lees | q ०.५० ०.५० 
Analytical Balance Q Q q षु २.०० १०.०० 
९... pH Meter 3 २ ee | षु २.०० १०.०० 
qo, Top Pan Balance १ १ Lae. | 2 ०.५० १.०० 
११. Stainless Steel Cupboard २ ३ २ ०.७५ ५.२५ 
१२. Stainless Steel Table q 3 q षु १.०० ५.०० 
१३. Stainless Steel chairs & tof 4 tof ट ०.५० ४.०० 
sitting stools 
१४. | Stainless Steel sitting stools १४8 [_0_| tof १८ ०.२५ ४.५० 
१५. Stainless steel Trolleys 3 हिता | ae. | 3 ०.२५ ०.७५ 
१६. Jerk free Table २ दिं २ 8 १.०० ४.०० 
१७. Oil free Vacuum Pump 3 ees 4 q ° ०.५० २.०० 
१८. Digital Colony Counter १ शि शि १ ३.०० ३.०० 
१९. UV Visible q is he १ १३.०० १३.०० 
Spectrophotometer 
२०. Colorimeter १ १ | sei 2 ७.०० १४.०० 
२१. Water Purification System q 2 १3 8 १०.०० ४०.०० 
२२. HPLC with PDA detector q शिक je =] q ४५.०० ४५.०० 
२२३. HPLC with UV detector q २ Ler | 3 ४०.०० १२०.०० 
२४. | FTIR with ATR & Hydraulic १ ण्य a १ २५.०० २५.०० 
Press 
२५. Rough balance १ po धि ०.५० ०.५० 
२६. Working tables in Vitamin, ° | | ° 2.00 ८.०० 
Antibiotic, MLT Room 
२७. Cross over bench 9 | ec | eee | १ ०.५० ०.५० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


AIR निर्णय क्रमांक : बजेट-२०१९/प्र.क्र.१०/औषधे-२ 


२८. Stainless Steel chair for ie 2 ०.५० १.०० 
sterility testing 
28. | Double door horizontal | q ११.०० ११.०० 
autoclave 
३०. Stainless Steel shoe rack शिया १ ०.५० ०.५० 
34. Heating block ie 2 4,00 2.00 
32. Stainless Steel Cupboard 1] q ०.७५ ०.७५ 
(Air lock in sterility room) 
33. Digital Polarimeter with rf q १०.०० १०.०० 
Polarimeter tubs of १ dm & 
2dm 
३४. Digital Analytical Balance कि १ १.८५ १.८५ 
34, Digital PH meter |e 265 a] q 9.24 9.24 
३६. Tablet Disintegration 1. १ १.०० १.०० 
Apparatus 
३७. Compound Microscope शिक q १.५० १.५० 
३८. Multifunctional vortex | q ०.५० ०.५० 
mixture with low noise and 
standard attachment 
38. U V Cabinet [eee :| q १.०० १.०० 
SO, GC with headspace along | q ६०.०० ६०.०० 
with H2, N & Air generator, 
moisture track & columns 
४१. Potentiometer १3 १ २०.०० २०.०० 
82. Karl fisher १ १ १३.०० १३.०० 
४३. Thermostatic digital Water q 2 2.00 ४.०० 
Bath © to 900 °C 
४४. Fluoride ion meter q १ २.०० २.०० 
४५. Heating Mantle 2 lit Flask q 2 04,00 2.00 
४8६. Vacuum Oven १ १ ०४.०० ४.०० 
5७. Leakage Test Apparatus १ १ ०५.०० ५.०० 
BC, 4 Digit Balance q q ४.२५ ४.२५ 
छ९. Computers with Scanner - टू ८ ०.४६२५ 3.90 
Printer 
Yo, Refrigerator षु ८ ०.५० ४.०० 
५१. A.C.2 Ton १९ ब्र ०.८० १९.२० 
दुर. Xerox Machine 2 डं १.५० ४.५० 
एकुण ५५९.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : बजेट-२०१९/प्र.क्र.१०/औषधे-२ 


२. प्रस्तूत प्रकरणी उपरोक्तप्रमाणे येणारा रु.५५९ लाख एवढा खर्च सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो मुख्य लेखाशिर्ष, "मागणी क्रमांक एस-४, ४२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च ०४-सार्वजनिक आरोग्य १०७- सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा 


(००) (०२) अन्न व औषध प्रशासन आणि प्रयोगशाळांची आस्थापना (राज्य हिस्सा ४०%) दत्तमत (४२१०२६४३) 


५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर निधी दिनांक ३१ 


मार्च,२०१९ पर्यंत खर्च करण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०७१५१४०८४२१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


MAHAJAN 
HEMANT 
ANANT 


Digitally signed by MAHAJAN HEMANT ANANT 
: C=IN, o=Governmen f , 
ou=Medical Education and Drug Department, 
talCode=400001, st=Maharash 
2.5.4.20=18b72890e049ba3219e993bae40e4fae8, 
7fbba 1 6fd8c92cbf796107d9c100ae1 
INumber=4146b85aaa58555e80c9d75a2abi 
23b993e46df208b0b469f1b74670dc22d7fi 
MAHAJAN HEMANT ANANT 
Date: 2019.02.07 15:16:08 +05'30 


(हेमंत महाजन) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल-महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


१ 
२ 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४ 


. निवासी कोषागार अधिकारी मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर. 
५. उपसचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. वित्त विभाग (विनियम/व्यय-१२). 
७. निवड नस्ती, औषधे-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


